महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०२२. 


संदर्भ :- शासन sear, समक्रमांकीत, दि.२९.१२.२०२१. 


आदेश 
श्रीमती उर्मिला जोशी, अवर सचिव, गृह विभाग यांना महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, कोकण विभाग या कार्यालयातील प्रपत्र बढतीस संदर्भाधीन 
आदेशान्वये १ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती उर्मिला जोशी, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत 
असून, श्रीमती जोशी, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना ग्राम विकास 
विभागातील अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

३. या आदेश्ञानुसार श्रीमती उर्मिला जोशी, अवर सचिव यांनी ग्राम विकास विभागात तत्काळ रुजू 
व्हावे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५३११९११३४४१०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GAJANAN ४ 


BHIMRAO 
GURAV cover chan 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग/ ग्राम विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग/ ग्राम विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


६) सह/उप सचिव (र.व.का.), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७) सह/उपसचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त कार्यालय, ७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती कार्या-१४ 


